महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात 
आलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) 
परिक्षेमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२६८/प्रशा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादामा कामा मार्ग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेमार्फत सन २०१९-२०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता 
परिक्षेतील (टीईटी) निकालात फेरफार झाल्याचे तसेच त्याअनुषंगाने आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. तसेच सदर अनियमिततेमध्ये जी.ए.सॉफ्टवेअर या कंत्राटी कंपनीचा व संबंधित 
शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग दिसून येत असल्याने सदर अनियमिततेच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी 
करण्याकरिता मा.अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
समिती गठित करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधिन होती. त्यानूसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता 
परिक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर 
करण्यासाठी मा.अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे 
चौकशी समिती गठित करण्यात येत आहे. 


१. अपर मुख्य सचिव , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई - अध्यक्ष 
२. आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे - सदस्य 
३. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, पुणे - सदस्य 
४. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे - सदस्य 
५. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई - सदस्य 
६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद , पुणे - सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीने सन २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परिक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच 
जी.ए.सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करुन त्याबाबतचा 
प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत मा.मंत्री (शालेय 
शिक्षण ) यांना सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२६८/प्रशा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक २०२११२२०१९०८२३१९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावांने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2021.12.20 19:44:50 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


Ee) 


) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/ प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त / अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे. 

अवर सचिव, टिएनटी-१, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (प्रशा-३) 


oO SS 


S 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


